महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: व्यशिअ-२०१७/(१७५/१७)/व्यशि-१ 
कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 

दिनांक: २९ जून, २०१८. 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना earn विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.3/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ (दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) रु.१५,६००-३९,१०० 
ग्रेड पे रु.६,६००/- या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य, औ.प्र.संस्था/ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी/ सहायक संचालक (तां) / सचिव, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा 
मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ मधील विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 

Le | २ 3 

7 श्री. रविद्र एस. मुंडासे सहायक संचालक(ता), 
प्राचार्य,औ.प्र. संस्था,गोंदिया प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद, 

जि. औरंगाबाद 
(Raq जागी) 

२ श्री. अनंत ए. सोमकुवर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
सहाय्यक संचालक(तां), अधिकारी,गडचिरोली,जि.गडचिरोली. 
प्रादेशिक कार्यालय,औरंगाबाद (रिक्‍त जागी) 

3. श्री.अ.ल.जवंजाळ, प्राचार्य, 
प्राचार्य,औ.प्र.संस्था, औ.प्र.संस्था,मुलुंड,मुंबई. 
अहमदनगर (Raq जागी) 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०१७/(१७५/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
२ 3 
8 श्री.सुशिलरा. बुजाडे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, नांदेड 


अधिकारी, चंद्रपूर 
(रिक्‍त जागी) 


श्री.आर.बी.भावसार 
सहायक संचालक (तां) 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 


जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, दादर, मुंबई शहर. 
(रिक्‍त जागी) 


६ श्री.चंद्रकांत लालचंद वानखेडे सहायक संचालक (ता) 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
अधिकारी, बुलढाणा. प्रादेशिक कार्यालय,पुणे 

(रिक्‍त जागी) 

७ | श्री.व्ही.एम.राजपूत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
सहायक संचालक (तां) अधिकारी, धुळे. 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, (रिक्‍त जागी) 
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई-५१. 

८ | श्री.सचिन मा.धुमाळ जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, अमरावती. अधिकारी, सातारा. 

(रिक्‍त जागी) 
९  ।श्री.हेमंत वि.आवारे प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र.संस्था, उस्मानाबाद. औ.प्र.संस्था, नागपूर 
(रिक्‍त जागी) 
7 o श्री.प्रकाश ह.दामोदरे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
सहायक संचालक (तां) अधिकारी, पुणे. 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, (श्री.भालेराव यांच्या दि.३०.९.२०१८ 
प्रादेशिक कार्यालय, पुणे. रोजी सेवानिवृतीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१ १ । श्री.सोमेश्वर बळीराम वाघमारे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी, जळगाव. 


अधिकारी, लातूर. 
(श्री.बी.एस.गायकवाड यांच्या 
दि.३०.६.२०१८ रोजी सेवानिवृतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०१७/(१७५/१७)/व्यशि-१ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
१ २ 3 
42. श्री.अजित पोपट शिंदे प्राचार्य, 
सहायक संचालक (तां), औ.प्र.संस्था, अंबरनाथ,जि.ठाणे. 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, (रिक्‍त जागी) 
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद. 
१३ | श्रीमती बोरुळकर मनिषा रामचंद्र प्राचार्य, 
सहायक संचालक (तां), औ.प्र.संस्था, लातूर 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, (रिक्‍त जागी) 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. 
१४ | श्री.नंदकुमार धो.झावरे सहायक संचालक (तां), 
सहायक संचालक (ता), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे. 
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. (श्री.दामोदरे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर.) 
२. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व 


प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात 
येऊ नये. 

४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥॥॥॥859॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०६२९११३६४९३४०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


त्याचा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manish Sheshrao Milke 
| DN: c=IN, ent Of Maharashtra, ou=S! 
Dr.Manish Devon 
७०५९०९ 
2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df1 


S h es h rao M | | ke चय 3008434703) dO cn=Dr.Manish 


ao Milke 
Date: 2018.06.29 11:42:58 +05'30' 


( डॉ.मनिष शो.मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म. ऱा., मुंबई-१. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा PATH: व्यशिअ-२०१७/(१७५/१७)/व्यशि-१ 


२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

3) महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
५) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. (*) 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (*) 
९) सर्व संबंधित अधिकारी (*) 
१०) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (*) 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१). 

(* संचालकामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


